मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 
दि. २४ मार्च, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३. 
3) वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३. 
४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
दि. १४ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे 
दि. १४ जुले, २०२३ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांचे 
दि. ०२ ऑगस्ट, २०२३ रोजीचे पत्र. 
७ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचे 
दि. २८ जुले, २०२३ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, चंद्रपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्याकडील अस्थायी पदे 
दि. ०१ मार्च, २०२३ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, चंद्रपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३०२ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
१३५ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील २१ पदे अशी एकूण ३४५८ पदे सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त काळ Rat नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक 
०१ सप्टेंबर, २०२३ पासून दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


न दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात ASS आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - 
सर्वसाधारण, ००१- संचाळन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा वया लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
व दि.०६.०९.२०२३ रोजीचे शासन शुध्दिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२६१५३७३९९८१८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Sh 


Al 
ve DI IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘WATER 
a Nn | RESOURCES DEPARTMENT, postalCod: 10032, st=Mi hi 
2.5.4.20=1abde6c83c28d6dbd9f52f359ea 16d2e960f16f7ca457601da7 
303357626d5f5, 


3EF569FF75EA2AD1A0559554FA917F2DEF 105643, 
h | V | [ A h | [ serialNumber: 7695265D501491899F 1C290C5FAC1C7252F8D5F4D75 
J CE48B86577435F1F4D615, cn=Ranjit Shivajirao Ahire 
2023.09.26 15:40:54 +05'30 


(रणजित शि. अहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 


प्रत :- 9) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 

४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि. 
१/०८/ दि. 
ह as aR f&.09/08/202 
दि.३१/०८/२०२३ | पर्यंत ३१/०८/२०२३ द शोतित 
पर्यंत मुदतवाढ । मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ A 
अ. नग ताच दि.२९/२/२०२४ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात देण्यात आलेल परत मदत वात 
कि आंतल्या आतल्या es पर्यंत मुदतवाढ 
आलेल ल अस्थायी aes 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये eaters 
ख्या मध्ये ae पदांची संख्या 
संख्या. पदांम' झालेली घट 
झालेली वाढ. 
षि २ ३ 8 षु & 
| मुख्य अभियंता १२ शि शी १२ 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, ३०४ शि ३०४ 
सा.बां.मंडळ, 
नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ११३ शीं शती ११३ 
सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९४ शि शि ९४ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ष्‌२३ Fee 10 4Q3 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 


दि. 
३१/०८/२०२३ दि. 
se ३१/०८/२०२३ । दि.०१/०९/२०२ 
दि.३१/०८/२०२३ | पर्यंत wha yaaare पासून 
पतत ववाह, | qacrare पर्यंत मुदतवाढ ३ पासून 
व पर्यंत मुदतवाढ । मुदतवाढ 
ण देण्यात दि.२९/२/२०२४ 
स कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात ee ada वव 
क्र. panes oe ल पर्यंत मुदतवाढ 
ल ल aes tears 
दग दाती. ara अस्थायी द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची । अस्थायी मध्ये त सर्ळा 
रा a पदांम' पदांची संख्या 
संख्या. पदांम ater 
झालेली वाढ. 
१ २ ३ 8 4 & 
i मुख्य अभियंता शिंगी १ 11 शि | १ 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १२३४ शां शं 9238 
सा.बां.मंडळ, 
नागपूर 
3 | अधीक्षक अभियंता, ७४४ त्रा शां ७४४ 
सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३५३ शि शि ३५३ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण 2332 po | ee] 2332 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि. 
१/०८/२०२३ | दि. 
दि.३१/०८/२० रै पर्यत रै दि.०१/०९/२०२ 
ही पर्यंत ३१/०८/२०२३ पासून 
२३ पर्यंत मुदतवाढ ada Hecate ३ पासून 
मुदतवाढ मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ 
अ. मुदतवाढ ता दि.२९/२/२०२४ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात ल्या त मुदतवाढ 
क्र. देण्यात शा सलची रा पर्यंत मुदतवाढ 
pice ल अस्थायी नी 
ल यो चतची द्यावयाच्या 
या पी अस्थायी पदांमध्ये झालेली ळ्या 
अस्थायी पदांची ध्ये पदांची संख्या 
की पदांम' घट 
| झालेली वाढ. 
[ea २ 3 tof 4 
i मुख्य अभियंता | | शिक | 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक २७७* शि शि २७७* 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
नागपूर 
3 | अधीक्षक ९४ शि | ९४ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक ६१ शि | ६१ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ४२२ fp oe ee ४२३२ 


*अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत विश्रामगृहासाठीची २२४ पदे व 


आमदार निवास विश्रामगृहासाठीची ५३ पदे अशी एकूण २७७ पदे दर्शविण्यात आली आहेत. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (x) यांत्रिकीची पदे 
दि. दि.०१/०९/२०२ 
दि.३१/०८/२०२३ दि. ३१/०८/२०२३ कळ Ia पाया 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ वत. seca 
Poy ताच pcan पर्यंत मुदतवाढ | दि.२९/२/२०२४ 
क्र. | कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात यात त त्या गत मुदतवाढ 
आलेल्या अस्थायी पदांमध्ये वडी क्य = न्ती 
अस्थायी पदांची । झालेली वाढ. थायी पदांमध्ये | द्यावयाच्या 
रा. झालेली घट पदांची संख्या 
; a || २ ३ ४ षु & 
wy मुख्य अभियंता | १ शिंग | | | q 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, ०२ शिंग शि ०२ 
सा.बां.मंडळ, 
नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०३ शिक शि ०३ 
सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०९ = शि ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण १५ 10 | 0___| 94 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि 
दि. ३१/०८/२०२३ __' 
= रै ३१/०८/२०२३ | दि.०१/०९/२०२ 
दि.३१/०८/२०२३ | पर्यंत wha yaaare पासून 
परत मुदतवाढ । मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ |३ पासून 
पर्यंत मुदतवाढ । मुदतवाढ देण्यात 
अ. या देण्यात दि.२९/२/२०२४ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात ल a पर्यंत मुदतवाढ 
क्र. pace ain ल पर्यंत मुदतवाढ 
न त्याती अस्थायी द्यावयाच्या 
अस्थायी पदांची । पदांमध्ये झालेली | _. ES eee 
se ats पदांम' पदांची संख्या 
। र आनत 
sist घट 
[a | २ 3 8 4 द 
ती मुख्य अभियंता शि शिडी | a 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक ०४ शि शि ०४ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
नागपूर 
3 | अधीक्षक ०८ शि | ०८ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक ०९ शं | ०९ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २१ | oo 10 २१ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि. 
१/०८/२०२३ | दि. 
दि.३१/०८/२० : =e : दि.०१/०९/२०२ 
ie पर्यंत ३१/०८/२०२३ पासून 
२३ पर्यंत मुदतवाढ ada qecara ३ पासून 
मुदतवाढ मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ 
अ. मुदतवाढ pene दि.२९/२/२०२४ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात देण्यात आलेल पते. years 
क्र. देण्यात क या पर्यंत मुदतवाढ 
त्या ल अस्थायी म 
ल याता Hos द्यावयाच्या 
द्याय eich अस्थायी पदांमध्ये झालेली यां 
अस्थायी पदांची मध्ये पदांची संख्या 
a पदांम घट 
| झालेली वाढ. 
za 2 3 8 4 & 
शि मुख्य अभियंता शि शि शिंगी शकि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
2 | अधीक्षक ११३ शि २६ ८७ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
नागपूर 
३ | अधीक्षक ४२ | १२ ३० 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक २४ शि ०६ १८ 
अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण १७९ io बँ... | 1 ४४. | १३५ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


